उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
arial महाविद्यालये/संस्थेमधील अधिका- 
यांच्या बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.११२/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० जुले, २०२३. 


आदे 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून 
अंमलात आला आहे. सदर अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) मधील तरतूदीनुसार, बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने, उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/संस्था/कार्यालयांमधीळ सोबतच्या 
विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदांवर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित प्राचार्य/संचालक/कार्यालय प्रमुख यांनी बदली झालेल्या अधिका-यांना 
बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अधिका- 
यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या महाविद्यालय/संस्था/कार्यालयातून त्यांची बदली नंतरची 
पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालयात/संस्था/कार्यालयामध्ये तात्काळ रुजू व्हावे. 
३. संबंधित प्राचार्य/संचालक/कार्यालय प्रमुख यांनी बदली झालेले अधिकारी संबंधित 
महाविद्यालय/संस्था/कार्यालयांमधून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना 
विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. संबंधित प्राचार्य/संचालक/कार्यालय प्रमुख यांनी रुजू 
होण्यासाठी आलेल्या अधिका-यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्‍तीचा प्रतिक्षा काळ ठरुन 
काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित प्राचार्य/संचालक/कार्यालय 
प्रमुख यांना जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच, कार्यमुक्त झाल्यापासून बदली झालेल्या 
ठिकाणी रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येणार 
नाही. 
४. सदर बदली आदेशाबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी 
तात्काळ शासनास सादर करावा. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.११२/मशि-१ 


द्‌. सदर शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या ४११/.॥0व8$॥[॥.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२०१८२३३८३१०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ASHOK S 
MANDE 


(अशोक मांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
३. सर्व प्राचार्य/ संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई व नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७. निवड नस्ती. 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा HATH: बदली-२०२३/प्र.क्र.११२/मशि-१ 


विवरणपत्र 
(शासन आदेश क्रमांक बदली-२०२३/प्र.क्र.११२/मशि-१, दिनांक Qo जुले, 2023 
सोबतचे) 
प्राध्यापक, गट-अ (शासकीय महाविद्यालये) 
अ. । अधिकाऱ्यांचे विषय सध्याचे कार्यालय । बदलीनंतरचे कार्यालय शेरा 
क्र नाव 
| २ ३ ra sal ‘ : 
il डा. महेशकुमार | भौतिकशास्त्र | शासकोय न्यायसहायक | ATH विज्ञान संस्था, | विनंतीनुसार 
साळुंखे विज्ञान संस्था, | नागपूर (रिक्‍त पदी) 
औरंगाबाद 
सहाय्यक प्राध्यापक, गट-अ (शासकीय महाविद्यालये) 
अ. | अधिकाऱ्यांचे विषय सध्याचे कार्यालय | बदलीनंतरचे कार्यालय शेरा 
क्र नाव 
ey २ 3 a atl षु & 
, डॉ. ओमप्रकाठा& । रसायनशास्त्र | शासकीय राजाराम महाविद्यालय, विनंतीनुसार 
बन्सीधर पवार न्यायसहायक विज्ञान | कोल्हापूर (रिक्‍त पदी) 
संस्था, औरंगाबाद 
२. | डॉ.रहीमउल्ला रसायनशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था शासकीय विदर्भ ज्ञान | विनंतीनुसा 
शराफतउल्ला नागपूर विज्ञान संस्था, | र 
शेख अमरावती (रिक्‍त पदी) 
3. | डॉ.बनेसाब बाबू । भौतिकशास्त्र | एलफिन्स्टन शासकीय ज्ञान विज्ञान | विनंतीनुसा 
राजेशोख महाविद्यालय, मुंबई  । महाविद्यालय, र 
औरंगाबाद (रिक्‍त पदी) 
४. | Sweet इंग्रजी शासकीय विदर्भ ज्ञान शासकीय ज्ञान विज्ञान | विनंतीनुसा 
भगवान सवाई विज्ञान संस्था, | महाविद्यालय, x 
अमरावती औरंगाबाद (रिक्‍त पदी) 
५. | डॉ.भारती महादेव | हिंदी इस्माईल युसुफ | शासकीय ज्ञान विज्ञान | विनंतीनुसा 
सानप कला,विज्ञान व महाविद्यालय, र 
वाणिज्यमहाविद्यालय, | औरंगाबाद (रिक्‍त पदी) 
मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा HATH: बदली-२०२३/प्र.क्र.११२/मशि-१ 


कनिष्ठ अधिव्याख्याता, गट-ब (शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालये) 


अ. | अधिकाऱ्यांचे विषय सध्याचे कार्यालय | बदलीनंतरचे कार्यालय शेरा 
क्र नाव 
| 2 2 3 =a es 4 a 
7 श्री.धनजय गं. | भौतिकशास्त्र [aren ज्ञान विज्ञान | areata विदर्भ ज्ञान | विनंतीनुसा 
देशमुख महाविद्यालय, विज्ञान संस्था, | र 
औरंगाबाद अमरावती (रिक्‍त पदी) 
प्रशासन अधिकारी, गट-अ 
अ. । अधिकाऱ्यांचे विषय सध्याचे कार्यालय | बदलीनंतरचे कार्यालय शेरा 
क्र नाव 
[aq 2 च्या ee ‘ & 
श्री.संभाजी शि विभागीय सहसंचालक, | विभागीय सहसंचालक | विनंतीनुसार 
वामनराव उच्च शिक्षण, अमरावती । उच्च शिक्षण, नांदेड 
सुर्यवंशी (रिक्‍त पदी) 
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/ अधिक्षक/प्रबंधक, गट-ब 
अ. | अधिकाऱ्यांचे विषय सध्याचे कार्यालय | बदलीनंतरचे कार्यालय शेरा 
क्र. नावव पद 
[2] 2 कळ ब्लला च्या ‘ & 
i श्री. संदीप शि भारतीय प्रशासकीय | विभागीय सहसंचालक | विनंतीनुसार 
जाधव, अधिक्षक सेवापुर्व प्रशिक्षण केंद्र, उच्च शिक्षण, नांदेड 
औरंगाबाद (रिक्‍त पदी) 
२. | श्रीम.प्रतिभा शि शिक्षण संचालनालय, | भारतीय प्रशासकीय | विनंतीनुसार 
श्री.दिक्षीत, उच्च शिक्षण, पुणे सेवापुर्व प्रशिक्षण केंद्र, 
कनिष्ठ प्रशासन कोल्हापूर (रिक्‍त पदी) 
अधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


